राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत “मोहरीच्या 
अधिक उत्पन्न देणा-या जातीसह कमी 
खर्चाच्या उत्पादन तंत्रज्ञानाचा नागपूर 
विभागातील चार जिल्ह्यात अवलंब करणे” 
या प्रकल्पाच्या रु.३३.०० लाख रक्कमेच्या 
कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि ,पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.५६/७-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ एप्रिल, २०२२. 


संदर्भ: १.राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या २९ व्या बैठकीचे 

इतिवृत्त क्र. राकृवि-०१२०/प्र.क्र. १४/१४- अ दि. ०५ जुले,२०२१. 

२.संचालक, (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र जा.क्र. कृआ/ 
राकृवियो/टी-१/०२२/४४८८, दि.०४ फेब्रुवारी, २०२२. 

३.संचालक(विस्तार शिक्षण व सासावि), कृषि परिषद, पुणे यांचे पत्र क्र.मकृप/वि.शि./५७२/ 
2022 दि.२५ फ़ेब्रुवारी, २०२२. 

४.संचालक(संशोधन), डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे पत्र क्र. 
संसं/टिए/आरकेव्हीवाय/१३७९/२०२२, दि.१५ फेब्रुवारी, २०२२. 


प्रस्तावना : 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखालील २९ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी 
समितीमध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत “मोहरीच्या अधिक उत्पन्न देणा-या जातीसह कमी खर्चाच्या 
उत्पादन तंत्रज्ञानाचा नागपूर विभागातील चार जिल्ह्यात अवलंब करणे” हा प्रकल्प डॉ.पंजाबराव देशमुख 
कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ मध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात रू.३३ लाख निधी 
उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सदर रु.३३ लाख निधीच्या प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय: 

१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत “मोहरीच्या अधिक उत्पन्न देणा-या जातीसह कमी खर्चाच्या 
उत्पादन तंत्रज्ञानाचा नागपूर विभागातील चार जिल्ह्यात अवलंब करणे” या प्रकल्पांतर्गत 
रु.३३.०० लाख (रुपये तेहतीस arg फक्‍त) निधीचा कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

२. सदर प्रकल्प राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार डॉ. पंजाबराव देशमुख 
कृषि विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत कृषि महाविद्यालय, नागपूर राबविण्यात राबविण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.५६/७-ओ 


३. 


संचालक (संशोधन), डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे सनियंत्रणाखाली 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी व त्यांनी प्रकल्पाचा आर्थिक व 
भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला तसेच राज्य शासनाला सादर होईल 
याची दक्षता घ्यावी, तसेच वेळोवेळी खर्चाचे लेखा परिक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्रे सादर 
करावीत. 


. सदर प्रकल्पखर्चाचे विवरण पुढीलप्रमाणे-: 
(रु.लाखांत) 
अ.क्र घटक राकृवियो अंतर्गत 
मंजूर निधी 
तेल घाणी व प्रक्रिया उपकरणे ४.५ 
२ | आद्यरेषीय प्रात्यक्षिके व प्रशिक्षणे, २७.८ 
शेतकरी मेळावा, मोहरी 
पिक उत्पादन वाढीसाठी प्रचार करणे, 
शेतकारी प्रशिक्षण 
३ | आकस्मिक खर्च ०.७ 
एकूण ३३.०० 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०४०४१८२५११५१०१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


-00 SF 0८ AV A -O 


ne ee 


won 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Balasaheb Kisan Raskar 


(बा. कि. रासकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे, 

महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
कुलगुरु/कुलसचिव, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
संचालक (सर्व), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे, 

मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई , 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.५६/७-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


